उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय, 
खुलताबाद जि.औरंगाबाद येथील औषध निर्माण 
अधिकाऱ्यांचे १ अस्थाई पद पुढे चालु 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.३१/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१८. 
वाचा 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-५/ग्रारु 
खुलताबाद/अपदे-१/सन१७-१८/२६३४-३५/१७, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.३१/आरोग्य-४, 
दि.२.११.२०१७. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.८.०१.२०१८. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय, खुलताबाद 
जि.औरंगाबाद येथील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांचे १ अस्थाई पदाला संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.२.११.२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


2. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण 
रुग्णालय, खुलताबाद जि.औरंगाबाद येथील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांचे १ अस्थाई पदास खालील अटींच्या 
अधीन राहून दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०१.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


डॉट 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.३१/आरोग्य-४ 


३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य HAY “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 

सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, 009 (०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०१.२०१८ अन्वये 

प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२०८१३१००६२९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 
p fa d | [2 M Maharashtra, ou=Home, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28 


Balkavdle ssuscriniretioc: 
Date: 2018.02.14 11:59:40 +05'30' 
(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
४. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
६. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
७. जिल्हा ated चिकित्सक, औरंगाबाद. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.३१/आरोग्य-४ 


विवरणपत्र 


ग्रामीण रुग्णालय, खुलताबाद जि.औरंगाबाद येथील औषध निर्माण अधिकाऱ्यांचे १ अस्थाई पद 


पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 
अ.क्र. | प्रथम ज्या शासन | पदनाम | पदांची | wae । ज्या तारखेपासुन पदे 
निर्णयाने पदे संख्या | निर्णयान्वये पदे | पुढे चालु ठेवावायाची 
निर्माण झाले चालु ठेवण्यात | आहेत तो दिनांक 
त्याचा शासन आली त्याचा 
निर्णय क्र. व क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
हि शा.नि. ग्रारुप- | औषध | शा.नि.क्र.अपदे- । १.०१.२०१८ ते 
२००९/प्र.क्र.१६७ । निर्माता २०१७/प्र.क्र.३१/ | २८.०२.२०१८ 
/आरोग्य-३, अधिकारी आ-४, 
दि.११.०९.२०१३ दि.२.११.२०१७ 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


